“दिव्यांगाकरीता असलेल्या खाजगी औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थेमधील यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
करिता एकवेळचे अनुदान देणेबाबत 
योजनेकरीता नवीन लेखाशिर्ष व संगणक 
सांकेतांकास मान्यता देणेबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आयटीआय-२०२३/प्र.क्र. २२/व्यशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १९ जून, २०२३ 


वाचा :- कौ.रो.उ. व ना.वि.शासन निर्णय क्र. आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.५७/व्यशि-३ 
दि. २२.०२.२०२३ 
प्रस्तावना :- 
संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये दिव्यांगाकरीता असलेल्या खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमधील यंत्रसामुग्री 


व साधनसामुग्री करीता एकवेळचे अनुदान देणेबाबत व त्याबाबतच्या प्रमाणित कार्यपध्दतीस मंजूरी देण्यात आलेली 
आहे. सदर योजनेंतर्गत दिव्यांगाकरीता असलेल्या खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना एकवेळचे अनुदान देणेबाबत व 
त्याकरीता निधी अर्थसंकल्पित करण्याकरीता नवीन लेखाशिर्ष व संगणक सांकेतांकास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

दिव्यांगाकरीता असलेल्या खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमधील यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री करीता 
एकवेळचे अनुदान देणेबाबत संदर्भ क्र. १ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर योजनेंतर्गत निधी अर्थसंकल्पित 
करण्याकरीता खालिलप्रमाणे लेखाशिर्षास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मराठी इंग्रजी 
मागणी 
मागणी झेडए-२ Demand No. 2-2 
क्रमांक 
मुख्य लेखाशीर्ष २२३० | कामगार, सेवायोजन व | Major Head 2230 Labour, Employment and 
कौशल्य विकास Skill Development 
उपमुख्य लेखाक्ीर्ष | ०३ प्रशिक्षण Sub Major Head | 03 Training 
गौणशीर्ष व्यि ०१ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था Minor Head 101 Industrial Training 
Institutes 
गटशीर्ष (०२) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना Group Head (02) Grant to Industrial 
अनुदान Training Institutes 
उप Teany (02)(09) भौतिक सुविधा आणि Sub Group Head (02)(01) | One time grant to 
यंत्रसामुग्री व साधनसामग्री वड Private 
— Industrial Training 
याकरिता दिव्यांग खाजगी Institutes for Physical 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना facilities and machinery 
and equipments (Scheme) 
एक वेळचे अनुदान (कार्यक्रम) 


तसेच प्रधानशिर्ष २२३० अंतर्गत १०१ या गौणशिर्षासाठी २२३०ए८३५ असा आठ अंकि 
संगणक सांकेतांक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय-२०२३/प्र.क्र. २२/व्यशि-३ 


सदर शासन निर्णय महालेखापाल कार्यालय (लेखा व SHEN) - |, महाराष्ट्र,मुंबई यांच्या 
क्र. संःख.वि/चा-१/कौऱल्य विकास व उद्योजकता विभाग/युओअर-०४/२०२३-२४/१३९ दिनांक 
१२.०५.२०२३ व वित्त विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०६१९११५९०४२२०३ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL 
DEVELOPMENT ENTREPRENEURSHIP AND EMPLOYMENT 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ba607066e7a34e428b7c7c73de0f7e09a3 1 Sa2afS075fd47F 
‘hi 


1e08389aa137b81, postalCod 32, ht 
erialNumber=DDF4C16E4A3043BBAA409E4ECF901CA0490CE93C 
66913DE88A7769927FF5E261, cn=SANGEETA AJIT SHINDE 
2023.06.19 12:00:28 +05'30' 


(संगीता शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. प्रधान सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई 

५. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई /पुणे /नाशिक /औरंबाद 
/अमरावती /नागपूर 

६. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय,मुंबई /पुणे /नाशिक 
/औरंगाबाद /अमरावती /नागपूर 

७. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालय 
(ad) 

८. महालेखापाल (लेखा वअनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी ,मुंबई, 

११. निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी ,मुंबई, 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय (सवी 

१३. कक्ष अधिकारी, प्रशा-३, कौडाल्य, रोजगार आणि उद्योजकता व नाविन्यता विभाग,मंत्राळय, 
मुंबई 

१४. निवड नस्ती (व्यशि-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


